अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२३-२०२४ 
मागणी क्र. वाय-०४, २७०२ लहान 
पाटबंधारे भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व 
विकास आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ 
३९१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ मे, २०२३ 


वाचा - 


१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२२/प्र.क्र.१२०/ 
पापु-१५, दि. १३.०४.२०२३ 


प्रस्तावना - 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा 
खर्च भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) 
अन्वेषण, (०१) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना (२७०२ ३९१८)(अनिवायी”या लेखाशीर्षाखाळी रू. ५८,०५,८१,०००/- इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत एकूण ५५८७२.०००/- इतके 
अनुदान संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्सवर) 
आतापर्यंत वितरीत करण्यात आले आहेत. सदर लेखाशीर्षाखाली चालू आर्थिक वर्षातील पुढील 
कालावधीचा खर्च भागविण्यासाठी आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान 
उपलब्ध करून देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व 
इतर अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
एकूण रू. ५,८८,७६,६००/- (रूपये पाच कोटी अटठ्ठ्याऐएंशी लाख WEA हजार सहाशे फक्त) इतके 
अनुदान आयुक्‍त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्‍त 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र. उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष २०२२- सन २०२२-२०२३ सध्या वितरीत 
२०२३ करीता मंजूर करीता आतापर्यंत | करावयाचे अनुदान 
अनुदान वितरित केलेले अनुदान 
किड २ 3 8 & 
q ०१ वेतन ५५८२२८.००० ५५८२२.००० ५५८२२.००० 
Q ०३ अतिकालीक भत्ता (98¥.000 0,000 (98 Yoo 
3 ०६ विद्युत टेलिफोन पाणी पट्टी २७००.००० 0,000 ५४०.००० 
8 १० कंत्राटी सेवा ५००.००० ५०.००० ५०.००० 
4 ११ प्रवास खर्च ५०१२.००० 0,000 ५०१.२०० 
& १३ कार्यालयीन खर्च ५८५९.००० 0,000 ५८५.९०० 
9 १४ भाडेपट्टी व कर ५४९३.००० 0,000 १०९८.६०० 
G १७ संगणक खर्च २००.००० ०,००० २०.००० 
९ २० इतर प्रशासकीय खर्च 4.000 0,000 0,900 
१० २४ पेट्रोल तेल वंगण ८१९.००० 0,000 ८१.९०० 
49 49 मोटार वाहने १०२५.००० 0,000 402.400 
एकूण ५८०५८१.००० ५५८७२.००० | ५,८८,७६.६०० 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना sat 
लेखशीर्षाखाळी अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 

सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) 
अन्वेषण, (०१) संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना (२७०२ ३९१८)(अनिवार्य)” या लेखाशीर्षातर्गत दर्शविण्यात यावा. 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक- 
१२एप्रिळ,२०२३ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधींच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमुद 
केलेल्या अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२३/प्र.क्र.१२०/पापु-१५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१२११५७५६३०२८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc “७ A  -0 


o~ 
~~ 
. 


ean ae 6 & 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd2 
0e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbbSad3 
52, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5F 


| 280/॥१0 ० 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

सहाय्यक संचालक(मविवळलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

कक्ष SPRY SAT अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


